RNI No. MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


YamARL 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २४ ] 


बुधवार , एप्रिल १२ , २०१७ / चैत्र २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक जिपपंस/ कावि - ७२१ / २०१७. ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक, २०१७ मध्ये दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिल्हा परिषद, पुणे मधून भारतीय जनता पार्टी पक्षातर्फे विजयी झालेल्या ७ उमेदवारांनी महाराष्ट्र स्थानिक 
प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, १९८६, नियम १९८७ मधील नियम नमुना क -४ (नियम क - ३ व ४) नुसार पक्ष स्थापनेच्या अर्जाद्वारे पक्षास मान्यता 
देऊन पक्ष नोंदणीची राजपत्रात प्रसिद्धी द्यावी, असे सूचित केले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ व जिल्हा परिषदा निवडणूक नियम, १९६२ मधील नियम ६६ अन्वये 
भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी पक्षाची नोंदणी जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे दिनांक १५ मार्च २०१७ रोजी झाली असून त्या पक्षामध्ये 
खालील ७ सदस्यांचा समावेश आहे. 

अनुसूची 

पुणे जिल्हा परिषद 
अ . क्र . जिल्हा परिषद निवडून आलेल्या जिल्हा ज्या पक्षाचे चिन्हावर सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नोंदणी 

निर्वाचक गटाचा परिषद सदस्यांची निवडणूक लढविली केलेल्या पक्ष/ आघाडीचे नाव 
क्रमांक व नाव 

नावे 

त्या पक्षाचे नाव 


० 


० 


- 


w 


& 


२० - नायफड -वाशेरे श्री . अतुल महादेव देशमुख भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
२६ -पिंपरी बु.-पाईट श्री . शरद आनंदराव बुटे पाटील भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
२८- इंदोरी- सोमाटणे श्री . नितीन आण्णासाहेब मराठे भारतीय जनता पार्टी ____ भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
३१- महागाव - चांदखेड सौ . अलका गणेश धानिवले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
४२-केशवनगर - सौ . वंदना महादेव कोद्रे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
साडेसतरानळी. 

४४- आंबेगाव-नहे सौ . जयश्री सत्यवान भुमकर भारतीय जनता पार्टी___ भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 
७ ३५- धायरी- नांदेड सौ . जयश्री बाबसाटेत पोकले 
सौ . जयश्री बाबसाहेब पोकळे भारतीय जनता पार्टी ___ भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा परिषद पार्टी 

सौरभ राव , 

जिल्हाधिकारी, पुणे. 
पुणे, ६ मार्च २०१७. 


0 


6 


एच- १३९, भाग एक - अ ( असा.) (पु . वि . पु .) - २४ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


